शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व 
रुग्णालयांना (१०) कंत्राटी सेवा या 
SCIP सन २०२२-२३ या वित्तीय 
वर्षात अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला 
निधी वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि -२०२२/प्र.क्र.१२४/प्रशा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, गो. ते. संकुल इमारत, 
९ वा मजला,लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo 009 
तारीख: २३ सप्टेंबर २०२२ 


वाचा : - 
१. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक 
०४.०४.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिनस्त शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालयांना सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी (१०) कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टांतर्गत अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आलेला निधी संबंधित संस्थांना वित्त विभागामार्फत प्रतिमाह ७ टक्केच्या प्रमाणात वितरित 
करण्यात येतो. तथापि उक्त निधी अपुरा पडत असल्याने, अतिरिक्‍त निधी वितरणाचा प्रस्ताव वित्त 
विभागास सादर केला असता, वित्त विभागाने संचालनालयाच्या अधिनस्त ८ शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालयांना (१०) कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टांतर्गत अतिरिक्‍त निधी वितरणास मान्यता 
दिली आहे. त्यानुसार आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिनस्त ८ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये 
व रुग्णालयांना (१०) कंत्राटी सेवा या Bereta सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या निधीपैकी यापुर्वी वितरित करण्यात आलेला निधी वगळून 
“विवरणपत्र - अ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रुपये ७,२५,०७,०००/-(रुपये सात कोटी पंचवीस लाख 
सात हजार फक्त) एवढा निधी वितरित करण्यास व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

उपरोक्त वितरित करण्यात आळेला निधी खर्च करताना विभाग प्रमुख/कार्यालय 
प्रमुख/नियत्रंक अधिकारी यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तिय अधिकार नियम 
पुस्तिका यामधील वित्तिय नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिनस्त शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालयांमध्ये बाह्यास्रोतामार्फत कार्यरत डॉक्टर, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, सुरक्षा 
रक्षक, सफाई कामगार व अन्य अधिकारी कर्मचारी यांचे मानधन/वेतन विहीत कालावधीत अदा 
करण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेच्या अधिष्ठाता यांची राहील. 


Dea निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.१२४/प्रशा-२ दिनांक 23.08.2022 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३८७/२०२२/व्यय -१३ , दिनाक 
१३.०९.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२२१७३२११७२१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by MAHADEO JOGDAND 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0477d837dc0b00fc2cbd45d17d07c625c3417 


378f97d493a8a277faa29f65459, 
eudonym=85719993A847361CF1CE96786397786A4 


ps 
08A4972, 
serialNumber=C1D08CFDEE92DA209D709F5456D9ED 
£95236B8A8E7E2A2801 B8FEDO3DCF793D3, 


cn=MAHADEO JOGDAND 
Date: 2022.09.23 04:03:32 -07'00' 


(म.गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. सचिव, शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे वरिष्ठ स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
. आयुक्त , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 


३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 


. सर्व संबंधित अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये. 

. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- 9/2, नागपूर/मुंबई. 
. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

९. 


कक्ष अधिकारी (अलेप), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.निवडनस्ती (प्रशा-२), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.१२४/प्रशा-२ दिनांक 23.08.2022 


२०२२-२३ (१० - Contractual Services) - विवरणपत्र -अ 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र संस्थेचे नाव लेखाशिर्ष मंजूर निधी यापुर्वी वितरित 
(अर्थसंकल्पीत वितरित | करावयाचा 
निधी--पुरवणी निधी निधी 
मागणी) 
Le Pestonji Cama and Albless Hopital and Jaffer | 22909§9§ ५१४३८ ९९८४ ५६१६ 
Suleman Dispensary, Mumbai 
Q Mayo General Hospital, Nagpur २२१०१६९९ ८१२२९ ३६३१६ २०८४ 
३ General Hospital, Kolhapur २२१०५०९५ १११२४५ १९७४८ १६२५२ 
1 Government Medical College and Hospital, 2290F904 ६१३९२ ७४९७ १७६७९ 
Gondiya 
षु Government Medical College, Jalgaon 2290G334 ३९०५२ २४२५८ ६६६६ 
६ Government Medical College and Hospital, 2290G382 १४७४०८ ६५०७५ १२५३५ 
Jalgaon 
(9 Government Medical College,Osmanabad QQ2IOHOR?S ५०००० ३५६५ १०८३५ 
टॅ Health Unit, Palghar, District Thane 22903294 २१०० ८४० ८४० 
एकूण ५४३८७४ १६७२८३ ७२५०७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


